विस्तारीत fears पायाभूत सुविधा योजने अंतर्गत 
नक्षलग्रस्त भागातील १४ पोलीस ठाण्यांच्या 
इमारतींचे बांधकाम करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन 
समंत्रक म्हणून मे. धवड अंड असोसिएट्स, नागपूर 
यांना पुढील तीन वर्षांकरीता मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. बांधका-०८२३/ प्र.क्र.२९१/ पोल-७. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ०५ ऑक्टोबर, २०२३. 


शा.नि., सा. बां. विभाग, क्र. खाक्षेस २०१८/प्र.क्र.७५/रस्ते- VA, दिनांक २५.०१.२०१९. 
शा.नि., सा.बां. विभाग, क्र. ईएसटी-२०१६/ प्र.क्र.१७/ रस्ते- ९अ, दिनांक २२.०८.२०१९. 
शा. नि., गृह विभाग, क्र. एसआयएस १११८ / प्र.क्र. ४४१/ पोल-७, दिनांक २८.०८.२०१९. 
पोलीस महासंचालक, म.रा., यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोमसं-२१-अ/१९५/5॥5/१०९/२०२२, 
दि. १२/०५/२०२३. 

५) शा. नि., गृह विभाग, क्र. एसआयएस-११२२/ प्र.क्र.४००/एक ते चौदा/पोल-७, 

दिनांक ०८.०८.२०२३. 

६) शा.नि., सा. बां. विभाग, क्र. ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.१७/ प्रशासन-१, दिनांक ०८.०९.२०२३ 

प्रस्तावना. 


वाचा :- १ 
२ 


3 
8 


~~ 


YS ः->« ५-- 


भारत सरकार, गृह मंत्रालय, यांच्या "Special Infrastructure Scheme (SIS), Including 
construction of Fortified Police Stations in LWE affected States" या योजनेखाली महाराष्ट्र 
राज्यासाठी मंजूर करण्यात झालेल्या १४ "Fortified Police Stations/ Sub Police Stations" 
(गडचिरोली व गोंदिया या जिल्ह्यांमध्ये) यांच्या इमारतींचे बांधकाम करणे, या योजनेस दिनांक 
०८.०८.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 


२. तसेच, सा.बां. विभागाचा जागतिक बँक प्रकल्प उप विभाग क्र.२, नागपूर, हा पोलीस उप 
महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, यांच्याकडे पुढील तीन वर्षांकरिता संलग्न ठेवण्यास दिनांक 
०८.०९.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 


३. पोलीस महासंचालक, म.रा., यांच्या कार्यालयाने उक्त १४ पोलीस ठाण्यांचे बांधकाम करण्यासाठी 
मे. धवड अँण्ड असोशिएट्स्‌ (खाजगी वास्तुशास्त्रज्ञ) यांची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (Project 
Management Consultant) म्हणून नियुक्‍ती करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. हा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यावर शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बांधका-०८२३/ प्र.क्र.२९१/ पोल-७. 


शासन निर्णय. 


भारत सरकार, गुह मंत्रालय, UAT "Special Infrastructure Scheme (SIS). Including 
construction of Fortified Police Stations in LWE affected States" या योजनेखाली महाराष्ट्र 
राज्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या १४ “Fortified Police Stations / Sub-Police Stations" 
(गडचिरोली व गोंदिया या जिल्ह्यांमध्ये) यांच्या इमारतींचे बांधकाम करण्याकरिता मे. धवड अँण्ड 
असोशिएट्स्‌ (खाजगी वास्तुशास्त्रज्ञ यांची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (Project Management 
Consultant) म्हणून, शा.नि., सा. बां. विभाग, क्र. खाक्षेस- २०१८ / प्र.क्र.9५/ रस्ते- ९अ, दिनांक 
24.09.2098, यामधीळ तरतुदींनुसार नियुक्‍ती पुढील ३ वर्षाकरिता पुढे चालु ठेवण्यास याव्दारे 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. हा शासन निर्णय, अनौपचारिक संदर्भ, सा.बां. विभाग, क्र.१७१/२०२३/इमा.-२, दिनांक 
२२.०९.२०२३, अन्वये दिलेल्या अभिप्रायाच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१००६१७५७२६६१२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NARAYAN BIRA MANE 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1dfb457576797050f1 9aafaa495673fc843c789942459cd39fc55610 
71b4a70c, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


MANE ——_e 
(नारायण बिरामाने) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई. 

२) अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), म.रा., मुंबई. 

३) पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, मुक्कम-नागपूर. 

४) पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली / गोंदिया. 

५) कार्यासन अधिकारी (इमा.-२), सा.बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

७) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

९) प्रधान महालेखापाल (लेखा SEER लेखा परीक्षा)- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 
१०) महालेखापाल (लेखा व हक्कदारी/ लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

११) निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


